महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार, कक्ष क्रमांक-४१४, 
चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३१७१ 
Email ID : kishor.jakate@nic.in 


क्रमांक: वेतन-२०२०/प्र.क्र.५३/विशि-५ दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक 


वाचा:- 


१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-२०२०/प्र.क्र.५३/विशि-१ 
दिनांक ०१.०२.२०२०. 
२. संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक उशिसं/संकीर्ण/७वा वेतन 
आगोग/शुध्दीपत्रक/वि.शि./२०१९/५६१७ दिनांक ०२.९.२०२० चे पत्र. 
शासन निर्णयः- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मध्येः- 
“उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय अनुदानित टिळक महाराष्ट्र अभिमत, पुणे 
या अभिमत विद्यापीठातील पदांच्या आढाव्यानुसार शासनाने मान्य केलेल्या शिक्षकेत्तर 
संवर्गाना सदर शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना 
लागू करण्यात येत आहे.” 
ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावेः- 
“उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय अनुदानित डेक्कन कॉलेज पदव्यूत्तर व 
संशोधन संस्था, पुणे या अभिमत विद्यापीठातील पदांच्या आढाव्यानुसार शासनाने मान्य 
केलेल्या शिक्षकेत्तर संवर्गाना सदर शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात येत आहे.” 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९२९११२०२०९१०८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. Jakhate Kishor 
Mahadeo 


(कि. म. जकाते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.५३/विशि-५ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 


लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. 

सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 

वित्त विभाग (सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वि.शि.-५ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


